उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
उद्योग उपसंचालक (तां.) गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या- २०१८. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- इएसटी-३४१८/१६९/प्र.क्र.५७/उद्योग-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- 09 जानेवारी, 2098 


वाचा :- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ 
2) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र.उसं/आस्था-१/रापअ/वर्ग-१/सर्व बदळी/२०१८/ओ-८९२, 
दि.१७.०५.२०१८. 
३) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र.उसं/आस्था-१/रापअ/वर्ग-१/सर्व बदळली/२०१८/ओ-८९३, 
दि.१७.०५.२०१८. 
४) नागरी सेवा मंडळ क्र.१ च्या दिनांक १८.०५.२०१८ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


शासन आदेड़ा :- 


उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उद्योग उपसंचालक i) (गट-अ) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची संदर्भ क्र.१ चा अधिनियम व सन २००६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१ मधील प्रकरण 
दोन मधील कलम ४ (५) नुसार कलम ६ मध्ये नमूद केलेल्या लगतपूर्व सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने 
खालीलप्रमाणे विनंतीने बदली करण्यात येत आहे. : 


अ.क्र उद्योग उपसंचालक यांचे सध्या कार्यरत असलेले विनंती बदलीनंतरची 
नाव ठिकाण पदस्थापना 
णि / श्री.चे.भा.पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्र, जिल्हा उद्योग केंद्र, 
चंद्रपूर बुलढाणा 


२. विनंती बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल, सेवापुस्तक अंतिम वेतन प्रमाणपत्र 
तात्काळ नवीन कार्यालयाकडे पाठविण्याबाबत सूचना देण्यात याव्यात. श्री.चे.भा.पाटील यांनी 
दि.२४.०३.२०१८ व दि.२२.११.२०१८ च्या अर्जान्वये बदली करण्याची विनंती केली असल्याने त्यांना 
पदग्रहण अवधी व त्या संदर्भातील लाभ अनुज्ञेय होणार नाहीत. 

३. संबंधित अधिकाऱ्याची शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये 
तसेच म.ना.से. (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० सी नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते संबंधित 
अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्याने रजेचा अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नसल्याच्या सूचना देण्यात 
याव्यात. 

४. सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-३४१८/१६९/प्र.क्र.५७/उद्योग-३ 


षु . 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०११५०८२६०५१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


प्रत, 


Cc WwW AD -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, 
मा.राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर / बुलढाणा 
९. विभागीय कार्यालय, नागपूर / अमरावती 


१०, 
११, 


निवडनस्ती (उद्योग-३). 


संबंधित उद्योग उप संचालक (उद्योग संचालनालयामार्फत) 


Namdeo 
Kondiba 
Bhosale 


Digitally signed by Namdeo Kondiba Bhosale 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Industries Energy and Labour Department, 
ostalCode=400032, st=Maharashtra, 
.5.4.20=8db 1¢a2341132b954db9052bSef3bd93 
€7410456a96fa7 0df7ff81c6823 1fcd3, 
serialNumber=8c6a286229ecc7982a08553f49d5 
47ef64be25c7f26fc96324ece7 cccbfeb&c5, 
cn=Namdeo Kondiba Bhosale 

Date: 2019.01.01 15:17:26 +05'30' 


Pp 
2. 


( डॉ.ना.कों.भोसले ) 
शासनाचे उप सचिव. 


मा.विरोधी पक्षनेता विधान सभा/विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, 
महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


